राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत विधि 
सल्लागार व विधि अधिकारी यांची पदे कंत्राटी 
पद्धतीने (Outsourcing basis) भरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१२०/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२०. 

शासन निर्णय : 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून दाखल करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने खटले 
विधिवत दाखल व्हावेत, संबंधित अधिकारी व साक्षीदारांना वैधानिक सहाय्य मिळावे आणि 
गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होऊन राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी याकरिता 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाअंतर्गत विधि विषयक कामांसाठी विधि सल्लागार/ विधि अधिकारी वर्ग 
कंत्राटी पद्धतीने (Outsourcing basis) नेमण्याच्या प्रस्तावास मा. मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. 


२. सदर निर्णयास अनुसरून, खालीलप्रमाणे कंत्राटी पद्धतीने (Outsourcing basis) पदभरती 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पद आवर्यक पदे ठोक मानधन (रूपये) 
zea 2 3 1 छे 
विधि सल्लागार (गट-अ) | १ (आयुक्तालयात) २८,००० 
२ | विधि अधिकारी (गट-अ) | २० पदे (विभागीय उप आयुक्‍त / गट- | २५,००० (प्रत्येकी) 
अ जिल्ह्यांचे अधीक्षक कार्यालये #) 
3 | विधि अधिकारी (गट-ब) | १६ पदे (गट-ब जिल्ह्यांचे अधीक्षक | २०,००० (प्रत्येकी) 
कार्यालये #) 


(# गट-अव गट-ब जिल्ह्यांची यादी सोबतच्या परिशिष्टामध्ये जोडलेली आहे.) 


३. सदरहूपदे भरणे, पदांची कर्तव्ये व जबाबदारी निश्चित करणे, पदांवर कार्यरत अधिकाऱ्यांवर 
नियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे तसेच त्यांच्या आस्थापना विषयक बाबी हाताळणे, इत्यादी बाबतची 
कार्यवाही आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे स्तरावर करण्यात यावी. 


४. उक्त पदांच्या मानधनाकरिता येणारा खर्च मागणी क्र. बी-२ मुख्य ळेखाशीर्ष २०३९, राज्य 
उत्पादन शुल्क, (00) (००१) संचालन व प्रशासन, (०१) (०१) आयुक्तांचे कार्यालय, आस्थापना 
(दत्तमत २०३९००१४)-१० कंत्राटी सेवा तसेच (०२) आस्थापना निरीक्षण व प्रतिबंध, (०२) (०१) 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१२०/राउशु-१ 


आस्थापना-निरीक्षण व प्रतिबंधक दत्तमत (२०३९ ००३२)-१० कंत्राटी सेवा या लेखाशीर्षाखालील 
उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प. सदरहू कंत्राटी पदे (Outsourcing basis) भरतेवेळी शासनाच्या प्रचलित धोरणांचा अवलंब 
करण्यात यावा. 


६. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५९६/आपुक, आणि क्र.५/२०२०/ 
व्यय-८, दिनांक ०८.०१.२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१४१२३६१९८३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
YUVRAJ 0)॥॥१॥॥ 
AJETRAO al 
(यु. ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति: 


१ 


) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) सर्व विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 

) सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ice 


o~ 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

उप सचिव (व्यय-८),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व राउशु-३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती (राउञु-१). 


4 


£39) 


S 


प्रत माहितीस्तव: 
१) मा. मंत्री (Tea) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. राज्यमंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव (राउशु) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१२०/राउशु-१ 


शासन निर्णय क्रमांक:-इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१२०/राउश्यु-१ सोबतचे परिशिष्ट 
राज्य उत्पादन  ।गट-अजिल्हे गट-ब जिल्हे 
शुल्क विभागाचे 
महसूली विभाग 
अधीक्षक, ठाणे अधीक्षक, पालघर 
या अधीक्षक, मुंबई शहर a 
अधीक्षक, मुंबई उपनगर a ee 
अधीक्षक, रायगड a. en 
अधीक्षक, पुणे | 1 (७. 
पुणे विभाग अधीक्षक, सोलापूर an 
अधीक्षक, अहमदनगर a 
अधीक्षक, कोल्हापूर अधीक्षक, रत्नागिरी 
कोल्हापूर विभाग | अधीक्षक, सातारा अधीक्षक, सिंधूदुर्ग 
अधीक्षक, सांगली Ce | 
अधीक्षक, नाशिक अधीक्षक, धुळे 
नाशिक विभाग —— aa; अधीक्षक, जळगांव 
|. .. te ..१ अधीक्षक, नंदूरबार 
अधीक्षक, औरंगाबाद अधीक्षक, बीड 
औरंगाबाद विभाग । अधीक्षक, लातूर अधीक्षक, परभणी 
अधीक्षक, उस्मानाबाद । अधीक्षक, हिंगोली 
अधीक्षक, नांदेड अधीक्षक, जालना 
अधीक्षक, नागपूर अधीक्षक, वर्धा 
अधीक्षक, चंद्रपूर अधीक्षक, भंडारा 
नागपूर विभाग  । अधीक्षक, यवतमाळ अधीक्षक, गोंदीया 
अधीक्षक, अकोला अधीक्षक, गडचिरोली 
अधीक्षक, अमरावती अधीक्षक, वाशिम 
[> ae अधीक्षक, बुलढाणा 
एकूण २० १६ 


KKEKKKKKKKKK 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


